परिविक्षा कालावधी समाप्त करणेबाबत 
डॉ.अतिष प्रकाश पवार, 
दंतशल्यचिकित्सक, गट-ब. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.३१८/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, ८/१० वा मजला, 
SHAY टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक :- ११ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा :- 

१) शासन आदेशा क्र.संआसे-२०१७/प्र.क्र.३/सेवा-१, दि.०२.१२.२०१७. 

२) क्र.संआसे/सारासे/गट-ब/कक्ष-४/डॉ.अतिडा पवार/दंशचि/११७३-११७६/२१,दि.१८.०८.२०२१. 
शासन निर्णय:- 


शासनाच्या वाचा क्र.१ च्या उपरोक्त आदेझान्वये डॉ.अतिष प्रकाडा पवार, यांची सामान्य राज्य 
सेवा,गट-ब या संवर्गात दंतशल्यचिकित्सक या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. यानुसार 
डॉ.अतिष प्रकाशा पवार, हे दंतडाल्यचिकित्सक या पदावर उपजिल्हा रूग्णालय, मोर्शी, जि.अमरावती 
येथे दि.०५.१२.२०१७ (म.पू.) रोजी रुजू झाले. डॉ.अतिष WHT पवार, दंतशल्यचिकित्सक गट-ब यांचा 
परिविक्षा कालावधी दि.०४.१२.२०१९ (म.नं) रोजी समाप्त करण्यात येत असून त्यांच्या सेवा 
दंतशल्यचिकित्सक या पदावर पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२१०१५०५१४८२१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sontakke P ind 


Sontakke Eh vrei 


Public Health Department, 
stalCode=400001, st=Mah. hi 


Pp rema Na nd 2.5.4.20=248f3abd919bce9c4 58555 bc7e467 


b111c53a87e167edcc566a40a1 2ae53cd, 
serialNumber: =89357e84059779c4ad0939bab 


D nya n es hwa | का त तसला 1 


2022.02.11 16:27:22 +05'30' 


प्रे.ज्ञा.सोनटक्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महाळेखापाल-१/२(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.३१८/सेवा-१ 


२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

६. उप संचालक, आरोग्य सेवा,अकोला मंडळ,अकोला. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक अमरावती. 

८. वैद्यकीय अधिक्षक,उप जिल्हा रूग्णालय,मोर्शी,अमरावती. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी,अमरावती. 

१०.डॉ.अतिष प्रकाश पवार, दंतशल्यचिकित्सक, गट-ब (संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, 
मुंबई यांचे मार्फत) 

११.निवडनस्ती - सेवा-१. 


